दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
तरतुदीनुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे धर्तीवर राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी पदांची 
सुनिश्चिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.:- दिव्यांग-२०२४ /प्र.क्र.१५/दि.क.२ 
३१/३२/३५ "ए" विंग, ३ रा मजला, मित्तल टॉवर, 
बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०००२१. 
दिनांक:- ४ जून, २०२४ 


वाचा:- 
१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दिनांक ०४ 
जानेवारी, २०२१ ची अधिसूचना 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९ / प्र. 
क्र.२५१/ दि.क. २ दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१९ /प्र.क्र. २५१ 
/ दि.क.२. दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२१ 
५) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची क्रमांक: फा. 
सं. ३०- १२/ २०२०-डीडी-॥, दिनांक २४ ऑगस्ट, 2022 ची अधिसूचना 
६) दिव्यांग कल्याण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- दिव्यांग-२०१९ / प्र. क्र. २५१ / 
दि. क. २ दिनांक २९ फ़ेब्रुवारी, २०२४ 
शासन शुद्धीपत्रक :- 


दिव्यांग कल्याण विभागाच्या वाचा (६) येथील दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार केंद्र शासनाच्या 
सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे धर्तीवर राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील 
दिव्यांगांसाठी पदांची सुनिश्चिती करणेबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. सदरहू परिपत्रकातील परिच्छेद २ मधील ५ व्या ओळीमधील “त्यानुसार शासन सेवेतील जी 
पदे अस्थिव्यंग (Locomotor 1)1५90119) प्रवर्गांतर्गग OA, OL, BL, OAL, BLOA, BLA 
या दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत”, या वाक्याऐवजी 

“त्यानुसार शासन सेवेतील जी पदे अस्थिव्यंग (Locomotor ॥)1580119) प्रवर्गांतर्गग OA, OL, 


BA, BL, OAL, BLOA, आणि BLA या दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत, 
असे वाचण्यात यावे.” 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२४ /प्र.क्र.१५ /दि.क.२ 


रः सबब सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात येते की, शासन सेवतील 
पदभरती करताना उक्त तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२४०६०४१३२०४७७८३५ असा आहे. हे 
शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJESH BHASKAR sie" ST ete a 
GAIKWAD 


(रा. भा. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

५. मा.विधानसभा /विधान परिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 
८. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे, 

९. सह/उपसचिव, (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, 

११. सर्व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१२. निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


